इलेक्ट्रीक वाहन सुधारित धोरण निश्चिती 
संदर्भात समिती गठीत करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक एनसीए २०२०/प्र.क्र.१६७/ता.क.२ 
१५ वा मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, हुतात्मा राजगुरु मार्ग, 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- २२ डिसेंबर, २०२० 


वाचा:- 
१. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ आजपर्यंत दुरुस्ती केल्याप्रमाणे 
२. हवा (प्रदूषण, प्रतिबंध व नियंत्रण) अधिनियम, १९८१ आजपर्यंत दुरुस्ती केल्याप्रमाणे. 
३. महाराष्ट्राचे इलेक्ट्रीक वाहन धोरण सन २०१८, महाराष्ट्र उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय-विवाधो-२०१७/प्र.क्र.१८८/उद्योग-२, -१४/०२/२०१८ 


प्रस्तावना:- 

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे विविध अभ्यास अहवालानुसार वाहन प्रदूषण हे हवा 
प्रदूषणाचा प्रमुख स्तोत्र आहे, असा निष्कर्ष काढल आहे. वाढलेल्या प्रदूषकांच्या प्रमाणामुळे 
महाराष्ट्रातील १८ शहरे प्रदूषित sex समाविष्ट केलेली आहेत. या शहरांमध्ये प्रामुख्याने धुलीकण 
मात्रा मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याचे आढळून आले आहे. राष्ट्रीय हवा गुणवत्ता सनियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत 
केलेल्या हवा प्रदूषणाच्या शास्त्रोक्त अभ्यासामध्ये वाहतुकीमुळे होणारे प्रदूषणाचे योगदान हे साधारणपणे 
२० ते ३० टक्के आढळून आले आहे. इलेक्ट्रीक वाहन तंत्रज्ञानाचा वापर हा वाहतुकीमुळे होणा-या 
प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी प्रभावी ठरु शकतो. 
शासन निर्णय:- 

या संदर्भात दि.१०/१२/२०२० रोजी झालेल्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार इलेक्ट्रीक 
वाहन तंत्रज्ञानाच्या जलद अवलंबनासाठी व महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण सन २०१८, शासन 
निर्णय-विवाधो-२०१७/प्र.क्र.१८८/उद्योग-२, दिनांक १४/०२/२०१८ यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी 
समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. सदर समितीचे स्वरूप खालीलप्रमाणे राहील. 


अनु.क्र. समितीचे सदस्य पद 


शिका अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह व परिवहन विभाग | अध्यक्ष 


२ | प्रधान सचिव, नगरविकास विभाग-१ सदस्य 
3 प्रधान सचिव, नगरविकास विभाग - 2 सदस्य 
४ | प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग सदस्य 
षु प्रधान सचिव, उद्योग विभाग सदस्य 
६ ।परिवहन आयुक्त सदस्य 


9 सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ | सदस्य सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः एनसीए २०२०/प्र.क्र.१६७/ता.क.२ 


समिती चर्चेसाठी विविध क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्‍तींना आवश्‍यकतेनुसार आमंत्रित करु wad. सदर 


समितीने एक महिन्यात अंतरिम अहवाल सादर करणे अपेक्षित आहे. 
सदर समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहील:- 


ae 


uy, 


मंत्रालय, स्थानिक स्वराज्य संस्था व इतर शासकीय विभाग यामधील शासकीय वाहन 
खरेदीमध्ये इलेक्ट्रीक वाहन खरेदीबाबतचे धोरण निश्चित करणे. 


. राज्यात इलेक्ट्रीक वाहनांचा जास्तीत-जास्त वापर करण्यास प्रोत्साहन देण्याकरिता धोरण 


निश्चित करणे. 


. महाराष्ट्र राज्यात इलेक्ट्रिक वाहन चाजिंग सुविधे संदर्भात पायाभूत धोरण निश्चित करणे. 
. बीएस ॥ आणि जुन्या उत्सर्जन मानके असलेल्या वाहनांवर मुंबई महानगर प्रदेशात निर्बंध 


घालण्यासाठी धोरणात्मक उपाय सुचविणे. 
सार्वजनिक वाहतुकीसाठी इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहान देण्याकरिता धोरण निश्चित करणे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थहावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२०१२२२१४५५१४८७०४ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


सदर आदेश महाराष्ट्राचे राज्यापाल यांच्या नावाने पारित करण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Shuddhodan Dagadu Aher 
h U h O a Nn DN: c=IN, o=Government of Maharash' EI 
n 


tra, ou=Environm: 
inge Department, postalCode=400032, 
t=Maharasht 


si arashtra, 
2.5.4.20=750cd50bd7697 13c818f4b3e6fe435 1 8df64f53419¢9 


Dagadu Aher पडाव ळा 
(शु. द. आहेर) 
उपसचिव,पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, 
महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल महोदयांचे स्वीय सहायक, राजभवन, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

. मा.मंत्री (पर्यावरण व वातावरणीय बदल) यांचे स्वीय सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

. मा.राज्यमंत्री (पर्यावरण व वातावरणीय बदल) यांचे स्वीय सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई २२ 

. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह व परिवहन विभाग, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
९. 


प्रधान सचिव, नगरविकास विभाग - १, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


१०.प्रधान सचिव, नगरविकास विभाग २, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
११.प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, महाराष्ट्र शासन, मंत्राळय, मुंबई-३२ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनसीए २०२०/प्र.क्र.१६७/ता.क.२ 


१२.प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१३.प्रधान सचिव, लघुउद्योग विभाग, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१४. मा. सदसय सचिव महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई-२२ 
१५.सदस्य सचिव महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई-२२ 

१६.परिवहन आयुक्त, मुंबई-०१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


